सारदादेवी महिला मंडळ, शिराळा, जि. 
अमरावती संचालित स्वामी विवेकानंद इंग्रजी 
प्राथमिक शाळा, राठी नगर, अमरावती या 
शाळेचे, ज्ञानदिप कर्मचारी शिक्षण वेलफेअर 
व बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती या संस्थेस 
व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२४/प्र.क्र.३४०/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जुले, २०२४ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ- 

क/८७३१/२०२२, दि.१३.१०.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 

सारदादेवी महिला मंडळ, शिराळा, जि. अमरावती संचालित स्वामी विवेकानंद इंग्रजी प्राथमिक 
शाळा, राठी नगर, अमरावती या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक (इ.१ ली ते ४ थी), शाळेचे 
ज्ञानदिप कर्मचारी शिक्षण वेलफेअर व बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती, जि. अमरावती या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन ज्ञानदिप कर्मचारी शिक्षण वेलफेअर व बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती, 

जि. अमरावती या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे:- 
(१) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन हस्तांतर झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
MAA बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व व्यवस्थापन हस्तांतर स्वीकारणाऱ्या संस्थेवर राहील. 
(४ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, Sea इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(५) सदर व्यवस्थापन हस्तांतर, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह 
२०११/(२१०/११) माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व 
कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राश्ाह-३०२४/प्र.क्र.३४०/२४/एसएम-१ 


(६) सदर व्यवस्थापन हस्तांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन हस्तांतर संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन हतस्तांतरापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, व्यवस्थापन हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास 
राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील 
अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११९०३५६३८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM © conn 
MUNDHE —— 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 
) 
) 


४) अध्यक्ष/ सचिव, सारदादेवी महिला मंडळ, शिराळा, जि. अमरावती 

५) अध्यक्ष/ सचिव, ज्ञानदिप कर्मचारी शिक्षण वेलफेअर व बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती, जि. 
अमरावती. 

६ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राश्ाह-३०२४/प्र.क्र.३४०/२४/एसएम-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


